श्री.विठ्ठल बहु.शिक्षण संस्था, नागपूर द्वारा संचलीत 
श्रीमती अंजनाताई य.पा.राऊत निवासी मतिमंद 
विद्यालय, सावरगांव, ता.नरखेड, जि.नागपूर या 
दिव्यांगांच्या मतीमंद विशेष प्रवर्गाच्या कायम 
विनाअनुदान तत्वावरील झाळेस विशेष बाब म्हणून 
अनुदान तत्वावर मान्यता प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.३४५/दि.क.१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २३ मे, २०२२. 


वाचा:- १) शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र.इडीडी २००१/ 

प्र.क्र.५०२/सुधार-२, दि.१९.७.२००३ व समक्रमांक शासन पुरकपत्र दि.४.१२.२००३. 

२) शासन निर्णय सामाजिक न्याय विभाग क्र.इडीडी २००३/प्र.क्र.३४०/भाग-२/सुधार-२, 
दि.१८.८.२००४ व दि.३०.१.२००६. 

३) आयुक्त, अपंग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.दिकआ/प्र-४/मती/ 
श्री.विठ्ठल/अनुदान मान्यता/नागपूर/२०१९-२०/२०२२, दि.३.८.२०२०. 

४) शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र.इडीडी २०१२/प्र.क्र.६७/ 
अ.क.१, दि.८.५.२०१५. 


प्रस्तावना :- 

श्री.विठ्ठल बहु.शिक्षण संस्था, नागपूर द्वारा संचलीत श्रीमती अंजनाताई य.पा.राऊत निवासी 
मतिमंद विद्यालय, सावरगांव, ता.नरखेड, जि.नागपूर या कायम विनाअनुदान तत्वावरील शाळेस 
विशेष बाब म्हणून अनुदान तत्वावर मान्यता प्रदान करण्याबाबतच्या प्रस्तावास मान्यता देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

श्री.विठ्ठल बहु.शिक्षण संस्था, नागपूर द्वारा संचलीत श्रीमती अंजनाताई य.पा.राऊत निवासी 
मतिमंद विद्यालय, सावरगांव, ता.नरखेड, जि.नागपूर या मतीमंद प्रवर्गाच्या विशोष शाळेला vo 
निवासी कायम विनाअनुदानीत तत्वावर आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे यांनी अपंग व्यक्‍ती 
अधिनियम, १९९५ अन्वये नोंदणी प्रमाणपत्र क्र.ए-४९९, दि.२१.१.२०१० रोजी मान्यता प्रदान केली 
आहे. तसेच मतीमंद मुलांसारख्या सामाजिक व शारिरीक दृष्टया दुर्बळ घटकास बृहत आरखडा व 
धोरणा अभावी प्रदीर्घकाळ वंचित ठेवणे sey नसल्यामुळे श्री.विठ्ठल बहु.शिक्षण संस्था, नागपूर 
द्वारा संचलीत श्रीमती अंजनाताई य.पा.राऊत निवासी मतिमंद विद्यालय, सावरगांव, ता.नरखेड, 
जि.नागपूर या शाळेस विशेष बाब म्हणून मा.मुख्यमंत्री महोदयांनी अनुदान तत्वावर मान्यता दिली 
आहे. त्यानुषंगाने उक्त शाळेस खालील अटी व शार्तीच्या अधिन राहून या झासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.३४५/दि.क.१ 


अटी व शर्ती खालीलप्रमाणे आहेत :- 


१) 
२) 


सदर शाळेस शासनाने वेळोवेळी निश्चित करतील sent अटी व शर्ती लागू राहतील. 
सदर झाळेस अनुदान तत्वावर मान्यता प्रदान करण्यात येत असून, याअनुषंगाने 
वेतनेत्तर अनुदान व पदनिर्मितीबाबत वित्त विभाग व उच्च स्तरीय सचिव समितीच्या 
मान्यतेच्या अटींच्या अधीन राहून सदरहू मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 

सदर झाळेस सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दि.८.४.२०१५ अन्वये 
निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयाच्या परिच्छेद-२ मधील १ ते २७ प्रमाणे अटी 
व शर्ती लागू राहतील. 

सदर विशेष शाळेची तपासणी शासन निर्णय दि.८.४.२०१५ मधील प्रपत्र-ब अनुसार 
दरवर्षी करावी व प्रपत्र-क प्रमाणे दिव्यांग शाळेचे मुल्यांकन करुन गुणांकन करावे आणि 
त्यानुसार संबंधीत विशोष शाळेस अनुदानासाठी पात्र ठरविण्यात यावे. 

सदर दिव्यांगांच्या विशोष शाळेस केंद्र शासन स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून किंवा इतर 
संस्थांकडून नियमित अनुदान मिळत आहे असे निदर्शनास आल्यास सदर संस्था राज्य 
शासनाचे अनुदान मिळण्यास अपात्र ठरेल. 

शासनाने अनुदान तत्वावर आणण्याकरीता वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी व शर्ती आणि 
कार्यपध्दतीचे पालन झालेले नाही असे आढळून आल्यास त्या संस्थेची मान्यता रद्द 
करण्यात येईल. 

सदरहू शाळेस vo निवासी मान्य विद्यार्थी संख्येवर अनुदान तत्वावर मान्यता प्रदान 
करण्यात येत असून दि.१८.८.२००४ च्या आकृतीबंधानुसार आवश्‍यक असणारा 
कर्मचारी वृदांबाबतचा प्रस्ताव वित्त विभागामार्फत उच्च स्तरीय सचिव समितीच्या 
मान्यतेसाठी सादर करावा. सदर मान्यतेशिवाय सदर पदांना पदमान्यता देण्यात येऊ 
नये. 

मा.न्यायालयात दाखल असलेल्या रिट याचिका क्र.६९०/२०१३ डॉ.बाबासाहेब परांजपे 
प्रतिष्ठान आंबेजोगाई विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर या प्रकरणी मा.उच्च न्यायालय, 
खंडपीठ औरंगाबाद यांनी दि.३.९.२०१३ अन्वये शासनाने अपंगांच्या विशेष 
शाळा/कार्यशाळांच्या अनुदानाबाबत धोरण ठरविण्याचे आदेश दिले आहेत. सदर 
धोरणातील निकषांच्या अधिन राहून सदर शाळेस अनुदान तत्वावर मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे. 

मतीमंद मुलांसारख्या सामाजिक व झारिरीक दृष्टया दुर्बळ घटकास बृहत आरखडा व 
धोरणा अभावी प्रदीर्घकाळ वंचित ठेवणे शाक्य नसल्यामुळे श्री.विठ्ठल बहु.शिक्षण संस्था, 
नागपूर द्वारा संचलीत श्रीमती अंजनाताई य.पा.राऊत निवासी मतिमंद विद्यालय, 
सावरगांव, ता.नरखेड, जि.नागपूर या शाळेस मा.मुख्यमंत्री महोदय यांनी “विशेष बाब* 
म्हणून मान्यता दिली आहे. परंतु यापुढे इतर अपंगांच्या शाळा/कर्मशाळांच्या 
मान्यतेसाठी ही बाब लागू असणार नाही व हे प्रकरण पुर्वोदाहरण म्हणून देता येणार 
नाही. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.३४५/दि.क.१ 


२. सदर शासन निर्णय हा मा.मुख्यमंत्री महोदय यांच्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०५२३१७०७२५१७२२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Vishnudas Pundlikrao Ghodke 
Date: 2022.05.23 17:09:32 +05'30' 


(वि. पुं. घोडके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
२) मा.मंत्री (सा.न्या.) यांचे खाजगी सचिव 
३) मा.राज्यमंत्री (सा.न्या.) यांचे खाजगी सचिव 
४) सचिव (सा.न्या.) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक. 


प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण, नागपूर 

जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, नागपूर 

८) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नागपूर 

९) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

१०)जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 

११)अध्यक्ष/सचिव, श्री.विठ्ठल बहु.शिक्षण संस्था, नागपूर द्वारा संचलीत श्रीमती अंजनाताई 
य.पा.राऊत निवासी मतिमंद विद्यालय, सावरगांव, ता.नरखेड, जि.नागपूर 

१२) निवड नस्ती, दिव्यांग कल्याण-१. 


) 
) 
) 
) 
) आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) 
) 
) 
) 


मम मास 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


